सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील नवीन एन.सी.सी 
बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदे दि. ०१.९.२०२१ पासून पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२६२१/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भः:- १. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-एनसीसी-२०११/प्र.क्र.४६/११/ 
क्रीयुसे-३ दि. २७.१०.२०१६. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. 
दि.१०.०८.२०२१ 
३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-राछासे-२६२१-प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३ 
F&. 39.03.2029. 


प्रस्तावना:- 
संदर्भ क्र. (१) दि. २७.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये वाशिम व सिंधुदूर्ग येथे नवीन एन.सी.सी. 

बटालियन स्थापना करण्याकरीता नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत एन.सी.सी. आस्थापनेवरील शासन निर्णय क्र.एनसीसी-२०११/ 
प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-३, दि. २० सप्टेंबर, २०११ अन्वये एकूण १००६ पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात 
आलेला आहे. संदर्भ क्र. (३) दि.३१.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील एन.सी.सी 
बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील १० अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२१ ते दि. ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदत 
वाढ देण्यात आली होती. 

सदर क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील नवीन 
एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी स्वरुपाची १० पदे नव्याने मंजूर करण्यात आली 
असून, सदर १० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत एन.सी.सी. आस्थापनेवरील सिंधुदूर्ग 


व वाशिम येथील नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील एकूण १० अस्थायी पदांना 


दि.०१.०९.२०२१ ते दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


qo अस्थायी पदांचा तपशील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शाविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२१/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-३ 


2: यावरील खर्च संबंधित लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्याखाली संबंधीत आर्थिक 


वर्षासाठी केलेल्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 


केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२११००५१२३४३०८६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar De CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
N n | OF MAHARASHTRA 
a a Date: 2021.10.05 12:37:26 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मंत्री., क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. अतिरिक्त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/नागपूर 

७. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य 

८. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

९. सर्व गट प्रमुख, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, 
१०.सर्व समादेशक अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य, 

११. वित्त विभाग (व्यय-५)/नियोजन विभाग (का १४७१), मंत्रालय मुंबई 
१२.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिंधुदूर्ग 

१५.५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, वाशिम 

१६. सर्व वरिष्ठ कोषागार अधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१७.निवड नस्ती, क्रीयुसे -३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र - अ. 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अंतर्गत असलेल्या सिंधुदूर्ग व वाशिम येथील नवीन एन.सी.सी बटालियन यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे दि. ०१.०९.२०२१ पासून दि. २२.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याकरीता दर्शविणारे विवरणपत्र. 


व्या ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 
aL cer ae निर्यात, सध्याची | पदांची | 2029-22 मध्ये पदे चालू 
७ सदर पद निर्माण केले, ते आदेश | % खर्चाचे शीर्षक डेरा 
| cater a दिनांक वेतनश्रेणी । संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक व | क व दिनांक 
निर्णयाचा क्रमांक व . 
आहरण व संवितरण अधिकारी - ५८ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, सिंधुदूर्ग 
लेखा लिपिक एस-८ 7 शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व । मागणी क्र.ई-३. २२०४- (१०२) विद्यार्थ्यासाठी रि 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षणव | रू. २५५००- क्रीडा विभाग,क्र.राछासे- युवक कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- ८११००/- २६२१/प्र.क्र.४३/ क्रीयुसे-३, | कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्रसेना 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि. ०४.१०.२०२१ (Ta) (२२०४ ००१६ ०१ वेतन या 
दि.२७.१०.२०१६ लेखाशिर्षाखाली अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
२. । वरिष्ठ लिपिक एस-८ 7 वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. शि 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व | रू. २५५००- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- ८११००/- 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 
कनिष्ठ लिपिक एस-६ २ | वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षणव रू. १९९००- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- ६३२००/- 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 


२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 


= ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 
a एल ट्या काता निर्णयाद्वारे सध्याची । पदांची । २०२१-२२ मध्ये पदे चालू 
= ' | सदर पद निर्माण केले, ते आदेशा न हि % खर्चाचे शीर्षक शेरा 
र वाक वेतनश्रेणी | संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक व | Sasa. 
निर्णयाचा क्रमांक व ; 
वर्ग-४ ची पदे 
४. । लष्कर एस-३, 7 शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व | वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व रु.१६६००- क्रीडा विभाग,क्र.राछासे- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- ५२४००/- २६२१/प्र.क्र.४३/ क्रीयुसे-३, 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि.०४.१०.२०२१ 
दि.२७.१०.२०१६ 
आहरण व संवितरण अधिकारी - ५९ महाराष्ट्र बटालियन, राष्ट्रीय छात्र सेना, वाशिम 
र . | dear festa एस-८ | शासन Pera ares शिक्षण व | वरीलप्रमाणे. 7 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व | रू. २५५००- क्रीडा विभाग,क्र.राछासे- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी-२०११/ | ८११००/- २६२१/प्र.क्र.४३/ क्रीयुसे-३, 
प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि.०४.१०.२०२१ 
दि.२७.१०.२०१६ 
२. | वरिष्ठलिपिक एस-८ i वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षणव  ।रू. २५५००- 
क्रोडा विभाग,क्र.एनसीसी- ८११००/- 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ 
दि.२७.१०.२०१६ 
३. | कनिष्ठ लिपिक एस-६ २ | वरीलप्रमाणे. वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व रू. १९९००- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- ६३२००/- 


पदनाम व ज्या शासन निर्णयाद्वारे 


ज्या मंजुरी आदेशाद्वारे सन 


अ. सध्याची | पदांची | २०२१-२२ मध्ये पदे चालू 
क्र | सदर पद निर्माण केले, ते आदेश न a - खर्चाचे शीर्षक शेरा 
, a ततची वेतनश्रेणी | संख्या | ठेवण्यात आली त्या शासन 
क्रमांक व दिनांक. ete ais 
निर्णयाचा क्रमांक व , 
वर्ग-४ ची पदे 
४. लष्कर एस-३, 7 area निर्णय,शालेय शिक्षण व | वरीलप्रमाणे. 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व रु.१६६००- क्रीडा विभाग,क्र.राछासे- 
क्रीडा विभाग,क्र.एनसीसी- ५२४००/- २६२१/प्र.क्र.४३/ क्रीयुसे-३, 
२०११/प्र.क्र.४६/११/क्रीयुसे-३ दि. ०४.१०.२०२१ 
दि.२७.१०.२०१६ 
एकूण पदे १० 


Swati Madhukar 
Nanal 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA 

Date: 2021.10.05 12:37:43 +05'30" 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


